शासकीय गोदाम दुरूस्तीच्या कामासाठी 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 
(सन २०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०६ मार्च, २०१९ 


वाचा- 
१) झासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.११/नापु-१६ ब,दि.१९.०४.२०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१४/नापु-१६ ब,दि.२६.०६.२०१८. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब,दि.३०.०६.२०१८. 


प्रस्तावना- 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्यक वस्तूचे 


वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 


शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. सदरहू राज्य शासकीय़ गोदामांच्या दुरूस्तीच्या प्रस्तावांची 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आवश्‍यकतेनुसार छाननी केल्यानंतर गोदाम दुरूस्ती प्रस्तावास 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भीय शासन निर्णय क्र.३ अन्वये गोदाम 


दुरुस्ती कामांना निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


अलिबाग यांनी रेवदंडा ता.अलिबाग येथील गोदाम दुरुस्तीचे काम प्रशासकीय मान्यता प्राप्त रकमेत 


पूर्ण होऊ शकत नसल्याने सदर कामास वितरीत निधी पाळी शासकीय धान्य गोदाम क्र.१ 


ता.सुधागड या गोदाम दुरुस्ती कामासाठी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने 


संदर्भीय शासन निर्णय क्र.३ अन्वये रेवदंडा ता.अलिबाग येथील गोदाम दुरुस्तीसाठी वितरीत निधी 


पाली शासकीय धान्य गोदाम क्र.१ ला वर्ग करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील संबंधित शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून 


रेवदंडा जि.रायगड येथील गोदाम दुरुस्ती कामासाठी दि.३०.०६.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


वितरीत केलेला रू.४,९९,७८५/- इतका निधी काढून पाली शासकीय धान्य गोदाम क्र.१ ता.सुधागड 


येथील गोदाम दुरुस्ती कामासाठी वर्ग करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब 


(रु) 


अ. जिल्हा | तालुका | गोदामाचे ठिकाण | सार्वजनिक बांधकाम | यापूर्वी सदर 

क्र. विभाग, मंत्रालय उपलब्ध आदेशान्वये 
यांच्याकडील करून उपलब्ध करुन 
छाननीअंती मान्य | दिलेला निधी | देण्याता येत 
अंदाजित खर्च (रु, | (रू) असलेला निधी 


धान्य गोदाम क्र.१ 


हिं रायगड | सुधागड | पाली शासकीय २५,६१,५६७ १२,८०,७८४ | ४,९९,७८५/- 


अक्षरी रुपये:- चार लक्ष नव्यानव हजार सातठी पंच्याऐंशी फक्त) 


२. वरीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिलेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीचे काम तातडीने सुरू 


करण्यात येऊन पूर्ण करण्यात यावे. गोदाम दुरूस्ती सुरू झाल्यानंतर प्रथम दुरूस्तीचा संपूर्ण तपशील 


तसेच संबंधित दुरूस्तीचा दरमहा आढावा घेऊन दुरूस्तीची प्रगती जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 


शासनास सादर करावी. 
३. सदरील झासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


४. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्‍तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाल तयार करावा व तो 


SASHA जतन करून ठेवावा. 
५. दुरूस्तीस विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही 


याबाबतची दक्षता घ्यावी. सदरहू निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता/ठेवता येणार नाही, याची नोंद 
घ्यावी. 
६. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर गोदाम दुरूस्तीचा खर्च "मागणी क्रमांक एम-२, 


मुख्य लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३) 


(02) मुफसल, (योजनेतर) (दत्तमत) (२४०८ ०१०८) २७ लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


७. त्याचप्रमाणे काही कारणास्तव संबधित गोदाम दुरूस्तीचे कामावर उपलब्ध करून दिलेला 


निधी खर्ची पडण्याची शक्यता नसल्यास त्याबाबतच्या कारणमीमांसेसह शासनास अहवाल सादर 
करावा. सदरहू आदेशान्वये वितरित केलेला निधी दि.३० मार्च, 2098 पूर्वी खर्च न झाल्यास सदर 
निधी काढून घेण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब 


८. संबंधित गोदाम दुरुस्तीकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेझानुसारच्या खर्चापेक्षा अधिक निधी 


वितरीत होणार नाही याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. याबाबतची संपूर्ण 


जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


९. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून प्रत्यक्षात 


गोदाम दुरूस्तीचे काम शासनास सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण 


करण्यात यावे. म्हणजेच शासनास सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम 


दुरूस्तीचे काम पूर्ण करण्यात यावे. 
१०. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक 


qo नुसार तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 


प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०६१७४०४८०३०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pradip Girdhar £ 

Chavan ites ann 
(प्र.गि.चव्हाण) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. उप आयुक्त (पुरवठा), कोंकण. 
२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, रायगड. 
४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
८. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय warm व उपसचिव मार्फत) 
qo, वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१३. निवड नस्ती/नापु-/१६ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


